RNI No. MAHBIL / 2009/ 35527 


कात्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - क 


वर्ष ४, अंक ३६ ]] 


बुधवार, जून २७, २०१८ / आषाढ ६, शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ९.०० 


: 


असाधारण क्रमांक ५५ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ व एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर ) 
वैधानिक नियम व आदेश ; यात भारत सरकार, उच्च न्यायालय , पोलीस 

आयुक्त , आयुक्त ( राज्य उत्पादन शुल्क ), 
जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग, निवडणूक न्यायाधिकरण , निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक आयोगाखालील 

इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो . 


तर्फे निवडणूक निर्णय अधिकारी, भारतीय दंत परिषदेवर महाराष्ट्र राज्यातून 

नोंदणीकृत दंतवैद्यांपैकी एक सभासद निवडून देणेबाबत. 
क्रमांक निनिअ३ कभादंप/ ५६ / २०१८. - भारतीय दंत परिषदेच्या कायद्यातील (निवडणूक ) विनियम, १९ ५२ ( सुधारित २८ ऑक्टोबर १ ९ ८३ 
पर्यंत ) मधील तरतुदीनुसार , महाराष्ट्र राज्यातून नोंदणीकृत दंतवैद्यांपैकी एक सभासद भारतीय दंत परिषदेवर निवडून देण्याकरिता, वैद्यकीय शिक्षण 
व औषधि द्रव्ये विभाग यांचे शासन पत्र क्र . भादंप ०४१८ / प्र.क्र . १२० / अधिनियम, दिनांक ८ मे २०१८ अन्वये निवडणूक निर्णय अधिकारी यांची 
नियुक्ती करण्यात आली. अंतिम मतदार यादी शासन राजपत्र भाग चार - क, असाधारण क्रमांक ५४ यामध्ये दिनांक २५ जून २०१८ रोजी प्रसिद्ध 
झाली आहे . 

मी . निवडणूक निर्णय अधिकारी, मला प्रदान केलेल्या शक्तीचा वापर करुन सदर निवडणूक संबंधीत दंतवैद्य अधिनियम , १९ ४८ च्या कलम 
३ उप कलम ( क ) तरतुदीनुसार महाराष्ट्र राज्य दंत नोंदवहीतील भाग क मध्ये नोंदणी झालेल्या दंतवैद्यांनी निवडून दिलेला मान्यताप्राप्त दंतवैद्यकीय 
अर्हता असलेला एक नोंदलेला दंतवैद्य भारतीय दंत परिषदेवर महाराष्ट्र राज्यातून निवडून देण्यासाठी दंत परिषद (निवडणूक ) विनियम १९ ५२ 
( सुधारित २८ ऑक्टोबर १९८३ पर्यंत ) विनियम ४ नुसार खालीलप्रमाणेनिवडणुकीचे विविध टप्पे दिनांक आणि वेळसहीत जाहीर करीत आहे. 
निवडणुकीचे टप्पे 

दिनांक व वेळ 
नामनिर्देशनपत्र स्वीकारण्याचा शेवटचा दिनांक व 

६ जुलै २०१८ 
नामनिर्देशनपत्र छाननी . 
मतपत्रिका मतदारांना पाठविणे 

२४ जुलै २०१८ 
३ . मतदानाचा दिनांक 

७ ऑगस्ट २०१८ 

५-०० वाजेपर्यंत . 
४. छाननी आणि मत मोजणी 

८ ऑगस्ट २०१८ 

१०-०० पासून . 
(१ ) 


१ . 


२ . 


भाग चार - क - ५५-१ 


२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , जून २७, २०१८ / आषाढ ६, शके १९ ४० 
याव्यतिरिक्त निवडणूक निर्णय अधिकारी खालीलप्रमाणे आणखी निवडणुकीसंदर्भात दिनांक व वेळ जाहीर करीत आहे : 

( अ) नामनिर्देशनपत्राचे अर्ज निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचेमार्फत दिनांक २८ जून २०१८ पासून वितरित केले जातील व 
नामनिर्देशनपत्राचे अर्ज स्वीकारण्याचा शेवटचा दिनांक ६ जुलै २०१८ वेळ दुपारी ३-०० वाजेपर्यंत असेल . 

( ब ) उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यासाठी लिखितस्वरूपात निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या कार्यालयात अर्ज दिनांक १२ जुलै २०१८ 
रोजी १२-०० वाजेपर्यंत पोहचणे आवश्यक आहे . 

दंत परिषद (निवडणूक ) विनियम १९ ५२ ( सुधारित २८ ऑक्टोबर १९ ८३ पर्यंत ) विनियम ११ उपविनियम ३ नुसार जर निवडणूक घेण्याची 
स्थिती निर्माण झाली तर निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचेमार्फत मतपत्रिका डाकेने पाठविली जातील तसेच दंत परिषद (निवडणूक ) विनियम १९ ५२ 
( सुधारित २८ ऑक्टोबर १९८३ पर्यंत ) विनियम १२ नुसार मतदाराने स्वखर्चाने आपले मत निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचे कार्यालयात नोंदणीकृत 
डाकेने पाठविणे आवश्यक आहे . 


मुंबई, 
दिनांक २६ जून २०१८ . 


डॉ . सोनाली कदम , 
निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा सहयोगी प्राध्यापक , 
शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय , मुंबई ४०० ००१ . 


मान . निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचा कार्यालयीन पत्ता 
तिसरा मजला, शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय , 
सेंट जॉर्ज रुग्णालय आवार, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस जवळ , 
मुंबई ४०० ००१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , जून २७, २०१८ / आषाढ ६, 


शके १ ९ ४० 


BY THE RETURNING OFFICER FOR THE ELECTION OF 

A MEMBER TO THE DENTAL COUNCIL OF INDIA 


No.Ro3adci/56 /2018.- Whereas the Government of Maharashtra by their Notification Medical 
Education and Drugs Department No. IDC.0418 /C.R.120 /ACT, Dated 8th May 2018 have appointed me 
as the Returning Officer for the purpose of the Election to the held under clause ( a ) of Section 3 of the 
Dentist Act, 1948 , to elect one registered dentist possessing a recognised dental qualification by the 
dentists registered in Part A of theMaharashtra State Dentists Register. The Final Electoral Roll is published 
in the Official Gazatte Part IV (Extra Ordinary ) No. 54 on 25th June 2018.Now therefore I, the Returning 
Officer in exercise of the power vested in me by Regulation 4 (Chapter II ) of the Dental Council (Election ) 
Regulation ,1952 (modified upto 28th October 1983 ) by the Dental Council of India , with approval of Central 
Government under section 20 of the Dentists Act, 1948 (XVI of 1948 ) shall declare the following dates and 
hours for the various stages of the said Election . 


Stages of Election 


Date and Hour 


1 . 


6th July 2018 


Receipt of Nomination papers and their 
Scrutiny. 
Dispatch of voting papers to the Electors 


2 . 


3 . 


The Poll 


24th July 2018 
7th August 2018 
5-00 p.m. 
8th August 2018 
10-00 a.m. 


4 . 


Scrutiny and counting of votes 


The Returning officer , also informing various dates regarding Election under section 3 (a ) of the 
Dentists Act, 1948 . 

(a ) Issue of Nomination form from 28th June 2018 to 6th July 2018 by 3-00 p.m. 

(b ) Any Candidate to withdraw his candidature by notice in writing signed by him and delivered 
to office of the Returning officer up to 12th July 2018 by 12-00 noon . 
As per the Dental Council (Election ) Regulation , 1952 ( 

modified up to 28th October 1983) Regulation 
11 ( 3) if a poll is found necessary , the Returning officer shall send Ballot Paper to electors by post and the 
Dental Council (Election ) Regulation , 1952 (modified up to 28th October 1983 ) Regulation 12 the voting 
paper with declaration shall be send back by elector to the Returning Officer by Registered Post at the 
elector s own cost , so as to reach the office of the Returning officer . 


DR . SONALIKADAM , 


Mumbai, 
Dated 26th June 2018 . 


Returning Officer & Associate Professor , 
Government Dental College and Hospital, 

Mumbai 400 001. 


Office of the Returning Officer 
3rd Floor, Government Dental College and Hospital, 
St. George Hospital Compound , Near C.S.T. Railway Station , 
Mumbai 400 001 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY T/ C DIRECTOR 
SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI 
ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


